आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी 
उन्नती योजना - कृषी विस्तार 
कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा 
करण्याकरीता सहाय्य उप अभियान 
(आत्मा) योजनेकरीता निधी वितरण. 
लेखाशिर्ष (केंद्र हिस्सा-२०४१ ए ५१२) 
(राज्य हिस्सा-२४०१ ए ५२१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र. ०७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २७ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३. 

२) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.७/कार्या-६, दि.२१.९.२०२२ व 
दि.२२.१२.२०३२. 

३) कृषी व पदुम विभाग, नस्ती क्र.आजमा-२०२२/प्र.क्र.६८/३-अ. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र 


पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना -कृषी विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा करण्याकरीता सहाय्य 


उप अभियान (आत्मा) या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रु.८९.३० व समरुप 


राज्य हिस्सा रु.५९.५३ लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून वितरीत 


करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने संदर्भाधीन 


क्र.३ येथील नस्तीवर दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ अंतर्गत मुख्य SEAS २४०१, पीक संवर्धन या 


मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना -कृषी विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक 


सुधारणा करण्याकरीता सहाय्य उप अभियान (आत्मा) या योजनेसाठी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


अनुसरुन सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा रु.८९.३० व समरुप 


राज्य हिस्सा रु.५९.५३ लाख असा एकूण रु.१४८.८३ लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब । सन २०२२-२३ | यापूर्वी । सदर शा.नि. 
केंद्र/राज्य हिस्सा साठी सुधारीत वितरीत | अन्वये वितरीत 
अंदाज निधी करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 ee २ ३ | 8 | पु द 
केद्र पुरस्कृत कृषी २४०१ ए ५१२ ३३, ८२१.०० १७८.६० ८९.३० 
उन्नती योजना -कृषी | (केंद्र हिस्सा ६०%) | अर्थसहाय्य 
विस्तार कार्यक्रमांना 
विस्तार विषयक 
सुधारणा करण्याकरीता २४०१ ए ५२१ ५४७.०० ११९.०७ ५९.५३ 
सहाय्य उप अभियान । (राज्य हिस्सा ४०%) 
(आत्मा) 
एकूण १३६८.०० २९७.६७ १४८.८३ 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.१४८.८३ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी अठ्ठेचाळीस लाख त्र्याऐंशी हजार 


फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी 


वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 


महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 


विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९९-२०२३/व्यय-१४, 


दि.२३.०३.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७२०००१६१७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2d 
fa8a71cad3864b9b289879d173b67fcd 
ICode=400032, ‘Maharasht 
i ber=F617DED8E7182679ED107E635 


IN 
11160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CE 
ASA, RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.03.27 18:57:29 +05'3 


(राजेंद्र दे. भवारी ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प-१९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 


. कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मंत्रालय, मुंबई. 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. 
११. 
१२. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


lly signed by RAJENDRA DEVARAM 
AJENDRA ८५ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, TRIBAL DEVELOPMENT 


